पदोन्नती 

उपवने व उद्याने संघटनेतील उद्यान 
अधिक्षक (गट-ब/अराजपत्रित) 
पदावरुन सहाय्यक संचालक 
(गट-ब/राजपत्रित) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.४१/सेवा-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५/०३/२०१८ 


शासन आदेशा 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या उपवने व उद्याने संघटनेतील उद्यान 
अधिक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावरुन सहाय्यक संचालक, गट-ब (राजपत्रित) पदावर पदोन्नतीच्या सन 
२०१६-२०१७ च्या निवडसूचीतील श्री. बी.व्ही. कुलकर्णी (खुला प्रवर्ग यांना खुल्या प्रवर्गातून रु.९३००- 
३४८०० या वेतन बँड (पीबी-२) मधील रुपये ४६०० या ग्रेड वेतनावर उपवने व उद्याने संघटनेतील सहाय्यक 
संचालक, गट-ब (राजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
पदोन्नतीनंतर श्री.बी.व्ही.कुलकर्णी यांची शासन अधिसूचना दि.१६.०६.२०१७ मधील नियम-६(ड) 
मधील तरतुदीनुसार कोकण-२ विभागांतर्गत सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई येथील Raa 
पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
२. श्री. कुलकर्णी, उद्यान अधिक्षक यांना सहाय्यक संचालक (गट-ब/राजपत्रित) पदावर सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.२९.०१.२०१८ च्या टिप्पणीतील पुढील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नतीने पदस्थापना 


देण्यात येत आहे :- 


१. पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्व न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दिनांक 
२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिका-यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्टतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

३. तात्पुरती निवडसूची तयार करताना कोणताही ज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीअभावी 


अनावधानाने राहून गेलेला नाही, अशी धारणा आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.४१/सेवा-३ 


३. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अशी विनंती करण्यात येते की, पदोन्नतीनंतर 
त्यांच्याकडे नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे सविस्तर नियुक्‍तीचे आदेशा निर्गमित झाल्याचे दिनांकापासून 
संबंधित उद्यान अधिक्षक गट-ब (अराजपत्रित) यांना तात्काळ त्यांच्या पदभारातून मुक्‍त करावे व नविन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे 
अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 

४. सदर अधिकारी दिनांक १४/०४/२०१८ पर्यंत पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही, असे गृहीत धरुन त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेडा 
कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही अभिवेदनाचा विचार केला जाणार नाही, 
यांची संबधितानी कृपया नोंद घ्यावी. 

ष्‌. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, पदोन्नतीनंतर त्यांच्या 
अधिपत्याखालील नियुक्‍ती दिलेले अधिकारी दिनांक १४/०४/२०१८ पर्यंत हजर न झाल्यास शासनास कळवावे, 
जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१५१३२५१४४२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. Babasaheb ४५५५४५५००० 


क af658b876e10b223a0cef893b6b6689, 
शं h | ‘al e cn=Babasaheb S. Shinde 
Date: 2018.03.15 13:28:01 +05'30' 


(बा.सि.शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने, 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर, 
४. उप सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. श्री. बी.व्ही. कुलकर्णी द्वारा संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. मा. मंत्री (सा.बां.) / मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. प्रधान सचिव (सा.बां.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. कार्यासन आस्थापना-१, २, ३, सेवा-६, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
qo, निवड नस्ती/सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


